दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार 
जलसंपदा विभागातील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
मधील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.९९/आ(संनि) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२२. 


वाचा :- (१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : न्यायाप्र २०११/ 

प्र.क्र.४/सुधार-३, दिनांक १७.०३.२०११ 

(२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : अपंग २०११/ 
प्र.क्र.१७७/सुधार-३, दिनांक १५.१०.२०११ 

(३) केंद्र शासनाचा दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

(४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.११४/१६-अ, 
दिनांक २९.०५.२०१९ 

(4) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दिनांक ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

(६ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग २०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक ०२.०२.२०२१ 

(9) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग २०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दिनांक १२.११.२०२० 

(८) जलसंपदा विभाग समक्रमांक दिनांक १८.०२.२०२१ चा शासन निर्णय 

(९ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण १०१८/प्र.क्र.२६३/१८/आ(तां), 
दिनांक १८.०२.२०२१ 


शासन निर्णय :- 

दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार केंद्र शासनाने दिनांक ४.१.२०२१ 
च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेल्या यादीमधील पदांशी तुलना करुन सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक २.२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील सूचनांनुसार केंद्र शासनाच्या 
दिनांक ४.१.२०२१ च्या अधिसूचनेसोबतच्या यादीमधील जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील गट-अ 
व गट-ब संवर्गातील समकक्ष पदे संदर्भ क्रमांक ८ येथील समक्रमांक दिनांक १८.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. 
२. संदर्भ क्रमांक ९ येथील शासन निर्णयान्वये विभागातील कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व कनिष्ठ 
अभियंता (यांत्रिकी) ही पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यात आली आहेत. 
३. सामाजिकन्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ६ येथील दिनांक २.२.२०२१ च्या 


शासन निर्णयामध्ये जे पद निम्न (फिडर केडर) स्तरावर दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केले असेल असे पद 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.१९/आ(संनि) 

पदोन्नतीच्या पदाकरीता आपोआपच दिव्यांगांच्या सदर प्रवर्गासाठी सुनिश्चित केळे असल्याचे समजण्यात 
यावे असे नमूद करण्यात आले आहे. यास्तव, कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) व कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 
या संवर्गासाठी सुनिश्चित केलेले खालील दिव्यांगांचे प्रवर्ग त्या पदाच्या पदोन्नती साखळीतील 


संवर्गांनासुध्दा लागू राहतील :- 


पदनाम दिव्यांग प्रवर्ग पदनाम दिव्यांग प्रवर्ग 
स्थापत्य शाखा a) LV यांत्रिकी शाखा a) LV 
b) BA, BL b) BA 

c) ASD (M) 


CATEGORY ABBREVIATIONS USED : LV = Low Vision, BA = Both Arms, BL = Both Leg, ASD (M) = Autism Spectrum Disorder (M-Mild) 
8, सदर शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र.१०११, दिनांक १६.९.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०११४१५४८३६५१२७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by UDDHAV R DAHIPHALE 


UDDHAV R 
DAHIPHALE —attscsescre 


(उ. र. दहिफळे) 
शासनाचे उप सचिव 


प्रत - 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (जलसंपदा), महाराष्ट्र शासन, 
५. मा.विरोधीपक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई ३२, 
मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
प्रधान सचिव (साविस), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (लाक्षेवि)//सचिव (प्रकल्प समन्वयक), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
११. आयुक्त, दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय, पुणे, 
१२. सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळे, 
१३. सर्व मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता, जलसंपदा विभाग, 
१४. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन १६-अ, मंत्रालय, मुंबई, 


eon om” 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग २०१८/प्र.क्र.९९/आ(संनि) 


१५. सह/उप सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यासन दि.क.२, मंत्रालय, मुंबई, 
१६. सह/उप सचिव (सेवा/प्रशा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१७. अवर सचिव (सेवा/राकसे/संनि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१८. जलसंपदा विभागातील सर्व आस्थापना कार्यासने, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१९. संग्रहार्थ/कार्यासन आ(संनि). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


